माझी वसुंधरा अभियान 3.0 अंतर्गत प्राप्त 
बक्षीस रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या 
कामांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी 
सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास (DPR) 

प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

महाड नगरपरिषद, जिल्हा रायगड 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (१२)/ तां.क.१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मदाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा: 
(१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२३/ प्र.क्र.४६/ 
तां.क.१, दिनांक ०५ जून, २०२३ 
(२) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७/ 
तां.क.१, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
(३) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त 


प्रस्तावना : 

माझी वसुंधरा अभियान ३.० मधील ११ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ०५ जून, २०२३ रोजी 
करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रोख रकमांची पारितोषिके व सदर बक्षीस रकमेच्या 
विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (१) येथील दिनांक ०५ जून, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये जाहिर 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पारितोषिकाच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या 
कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाळ तयार करून, त्यास संदर्भीय क्रमांक (२) येथील दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२२ 
च्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित 
समितीकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची आहे. 
२. त्यानुसार, बक्षीस मिळालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालावर चर्चा होवून समितीने शिफारशी केल्या आहेत. समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (92)/ तां.क.१ 


शासन निर्णय: 

प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत महाड नगरपरिषदेला 
प्राप्त होणाऱ्या एकूण रू. ०१.५० कोटी बक्षिसांच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा रू. १,५१,६६,१०२.०० 
(रुपये एक कोटी एकावन्न लक्ष सहासष्ट हजार एकशे दोन फक्त) किंमतीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल 
मुख्याधिकारी, महाड नगरपरिषद यांनी शहर अभियंता, पनवेल महानगरपालिका यांची तांत्रिक मान्यता घेऊन 
सादर केला आहे. महाड नगरपरिषदेने सादर केलेला सदर प्रस्ताव मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय 
बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी 
झालेल्या बैठकीत विचारात घेण्यात आला. सदर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, महाड नगरपरिषदेने सादर 
केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील प्रस्तावित कामांपैकी जोडपत्र-१ मध्ये दर्शविलेल्या अ.क्र. ३ येथील 
कामांमध्ये अंतर्भूत असलेले रू. ८६,६९९.९८ किमतीची हिरवळीचे गवत (लॉन) लागवडीची कामे (वस्तू व सेवा 
करासह) वगळून (वस्तू व सेवा करासह) उर्वरित रू. १,५०,७९,४०२.०२ (रुपये एक कोटी पन्नास लक्ष एकोणऐंशी 
हजार चारशे दोन आणि दोन पैसे फक्त) किमतीच्या कामांना खालील अटी व शातींच्या अधिन शासन प्रशासकीय 
मान्यता देत आहे. महाड नगरपरिषदेने सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील प्रस्तावित कामे, वगळण्यात 
आलेली कामे व प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात येत असलेली कामे सोबतच्या जोडपत्र-१ मध्ये दर्शविण्यात 
आली आहेत. 
२. अटी qari 

१) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा महाड नगरपरिषद राहील. 

२) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीचा आर्थिक व भौतिक प्रगती 
अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा अभियान संचालनालयास पाठविण्यात यावा. 

३) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यापासून 
पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 

8) महाड नगरपरिषदेस प्राप्त बक्षिसाची रक्‍कम रू ०१.५० कोटी आहे. समितीने प्रशासकीय मान्यतेसाठी 
शिफारस केलेल्या कामांची किंमतही रू. १,५०,७९,४०२.०२ असल्याने, समितीने प्रशासकीय मान्यते 
मधून वगळलेल्या कामांची आवऱ्यकता विचारात घेऊन ती कामे स्वनिधीमधून करता येतील. त्यासाठी 
या समितीच्या प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता राहणार नाही. 

५) बक्षीस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 

६) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास, 
त्यासाठी कोणताही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 

३. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत महाड नगरपरिषदेला “नगरपरिषद व नगर पंचायत-२५ हजार ते ५० हजार 
लोकसंख्या” गटात कोकण विभागस्तरावर रू. ०१.५० कोटी रकमेचे बक्षिस प्राप्त झाले आहे. या बक्षीस रकमेपैकी 
रु. ७५.०० लक्ष रकमेचा पहिला हप्ता त्यांना वितरीत करण्यात आला आहे. सदर बक्षीस रकमेमधून घ्यावयाच्या 
कामांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास उपरोक्त परिच्छेद-१ व परिच्छेद-२(४) प्रमाणे शासनाने प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान केली असल्याने महाड नगरपरिषदेस बक्षिस रकमेचा उर्वरित रु. ७५.०० लक्ष (रुपये पंचाहत्तर लक्ष फक्त) 
रकमेचा दुसरा हप्ता महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळामार्फत वितरीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (92)/ तां.क.१ 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२३१६५७२५५४०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 

S U RYA KA N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT 
AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3978ce8e745a9 1 e056 1f6f9473dF7e9287 3ee7ac8c2F7c49ac520 
e61061ddded, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=3A94A1F658A34D45CA2859DBC88DFB40760079B8946 
087EFOFB8BC7CD7314C27, cn=SURYAKANT KISAN NIKAM 


Date: 2024.02.23 17:06:40 +05'30' 


(सु. कि. निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह व ऊर्जा), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
) मा. उप मुख्यमंत्री (नियोजन व वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
) मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
) विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग 
) जिल्हाधिकारी, रायगड 
) मुख्याधिकारी, महाड नगरपरिषद, महाड 
qo) निवडनस्ती तां.क.१ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (92)/ तां.क.१ 


जोडपत्र- १ 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (१२)/ तां.क.१, 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ चे सहपत्र 


सविस्तर प्रकल्प प्रशासकीय मान्यता 
अहवालीतीळ । वगळण्यात आलेल्या देण्यात येत 
अ.क्र कामाचे स्वरूप ताया त कामांची कोगाही 
अंदाजपत्रकिय खर्च | कामांची रक्‍कम (रू. | असलेल्या कामांची 
(रू.) रक्‍कम (रू.) 
pe] 2 3 i टे. | षु 
Es Tree Plantation @ STP Plant 8,98, 98§.00 | 800 8,198,998 §.00 
Vanrai Plantation @ Chatrapati 
Q 8,00,298.00 शि ९,००,८१९.०० 
Shivaji Maharaj Garden 
Garden Development @Shivaji 
3. |Maharaj Udhyan Near Dadali २,५६,६८४.०० ८६,६९९.९८ १,६९,९८४.०२ 
Pulajaval 
४ Nursery @ SWM Plant 429,092.00 10.00 | ५,२१,०१२.०० 
Urban Forest Development @ 
षु ९,४१,७६७.०० pom ९,४१,७६७.०० 
STP Plant/ Directed by Council 
Urban Forest Development @ 
& \Navenagar Ground Plot / ८,१४,९८०.०० कवा ८,१४,९८०.०० 
Directed by Council 
Tree Plantation @ Various Road 
co ११,४४,८१४.०० pom 99, 88,098.00 
Within MC Limits 
Plantation @ Dasturi road Within 
८ ६,३३,९५८.०० pom ६,३३,९५८.०० 
MC Limits 
Tree Plantation @ Navenagar 
९. |Ground Plot / Directed by 22,93,492.00 poe 22,193,492.00 
Council 
१० Solar Ongrid 8o KWP SWM Plant] २९,८८,६६२.०० । seee "| २९,८८,६६२.०० 
Rain Water Harvesting at 2 
io 3,03,&99.00 pom 3,03, 899.00 
Building 
Solar OnGrid System @ 20 KWp 
१२ २०,२०,६५६.०० pom 20,20, &4§.00 


Karnjkhol WTP Plant 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (92)/ तां.क.१ 


सविस्तर प्रकल्प प्रशासकीय मान्यता 
seats । वगळण्यात आलेल्या देण्यात येत 
अ.क्र कामाचे स्वरूप eee ही कामांची oer 
अंदाजपत्रकिय खर्च कामांची रक्‍कम (रू. | असलेल्या कामांची 
(रू.) रक्‍कम (रूु.) 
| २ ३ 1 छे | षु 
Well Rejuvenation @ Chhatrapati 
a 29,944.00 pom 24,944.00 
Shivaji Maharaj Chowk 
| a Percolation Pit @4 Location 4,§0,29§.00 10.00 | ५,६०,२१६.०० 
१५ ~Majhi Vasundhara Competition (9,40,000,00 | 00 (9,40,000,00 
1 एकूण १,५१,६६,१०२.०० ८६,६९९.९८ १,५०,७९,४०२.०२ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


